कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र 
कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गात पदोन्नती. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः कृषिआ १०१८/प्र.क्र.२४५ /१६ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख: ०५ फेब्रुवारी, २०१९ 


संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. बीसीसी-२०१७/प्र.क्र.३१२/१/१६-ब, दि. २९.१२.२०१७ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि. २८.०४.२०१५, १६.०७.२०१५ व दि.१५.०६.२०१७. 

३) समक्रमांक दि.२३ जानेवारी, २०१९ चे पदोन्नती आदेशा 

४) कृषि आयुक्तालय पत्र क्र. पीआरएन/कृआ/१११८/कृअ.पदो२०१८/७९/आस्था-४, 

दि. २८.०१.२०१९ 
शासन शुध्दीपत्र :- 
कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील (वेतनश्रेणी रू. ९३००-३४८००--ग्रेड पे ४२००/- 

खालीळ अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) (वेतनश्रेणी रू. ९३००-३४८००-ग्रेड पे 
४४००/-) या संवर्गात २५८ अधिकाऱ्यांना संदर्भ क्र. 3 येथील दि.२३ जानेवारी, २०१९ च्या आदेझान्वये 
पदोन्नती देण्यात आळेली आहे. पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी खालील अधिकाऱ्यांच्या 
पदस्थापनेत टंकळलेखनातील चुकीमुळे बदल झालेला आहे. सदर बदलांबाबत योग्य ती दुरस्ती करुन 
सुधारीत आदेशा निर्गमित करण्याची विनंती कृषि आयुक्तालयाने संदर्भ क्र. ४ अन्वये केली आहे. 
अनुषंगाने संदर्भाधीन क्र.३ येथील आदेशात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 


आदेझातील | अधिकाऱ्यांचे नावा | आदेशात दर्शविलेली | सुधारीत पदस्थापना 
अ.क्र पदस्थापना 
११७ । नखाते उत्तम कृषि अधिकारी, apa भोकर | कृषि अधिकारी, ताकृअ 
जळबाजी जि.हिंगोली भोकर जि. नांदेड 
Mi. ततच मंडल कोष अधिकारी, dpa | मंडल कृषि अधिकारी, 
तावर मंठा जि.जालना तळणी ता. मंठा 
जि. जालना 
२१८ । कुलकर्णी कृषि अधिकारी, dpa जळगांव | कृषि अधिकारी, ताकृअ 
कालीदास नागनाथ जि.लातुर जळकोट, जि.लातुर 
र याते सुनिल कृषि क उमरखेड | मंडल कृषि अधिकारी, 
सुरेशराव जि. ढाणकी-२, कक. ता. 
उमरखेड जि. 


शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः कृषिआ १०१८/प्र.क्र.२४५/१६ओ 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांचा सध्याच्या पदाचा पदभार विभागातील निकटतम ज्येष्ठ 
अधिकाऱ्यांकडे सोपवून तात्काळ पदोन्नतीच्या पदावर रूजू व्हावे. 
३. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया 
पहावे. 
४. सदर शासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०२०५१७३९३६१३०१ असा आहे. हे शुध्दीपत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapat: 
ht ‘Agriculture And ADF 
partment, postalCode=400032, st=Maharash 


Sugriv Sambhaji Dhapate ५७ tonne emcees 


INumber=fc102de27dc1b41e747ac6cbb491c4209459c3cf3407 
20ea98fd1d95b19c9f65, cn=Sugriv Sambhaji Dhapat 
Date: 2019.02.05 17:52:21 +05'30 


(सु. सं. धपाटे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अ.मु.स. 
२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. आयुक्‍त (कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) 4, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
९. संचालक, वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, (वनामती) नागपूर. 
१०. उप सचिव (१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
१२. संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/उपविभागीय कृषि अधिकारी( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) 
पुणे) 
१३. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
१४. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
१५. सर्व संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे ) 
१६. निवड नस्ती /१६ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


